भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील 
“वरिष्ठ भूवैज्ञानिक” संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या- २०२१ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, नवीन मंत्रालय इमारत, 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुबई Yoo ००१ 
तारीख: ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


SIR Sear :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ अन्वये व सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या १२, दिनांक २९/०७/२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील "वरिष्ठ भूवैज्ञानिक" संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असून त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या कार्यालयात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वरिष्ठ भूवैज्ञानिकाचे नाव सध्याचे कार्यालय बदलीनंतरचे कार्यालय 
al 2 3 ७. ळक 
शि डा. एस.टी.पद्यने जिल्हा वरिष्ठ भूवेज्ञानिक | प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालय, 


कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, भंडारा. 


भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, नागपूर. 


२ श्री.बी.आर. टोणपे 


जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, सातारा 


जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक 
कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि 
विकास यंत्रणा, रत्नागिरी. 


बदली आदेशाची तात्काळ व कार्यक्षमरित्या अंमलबजावणी होण्याकरीता खालील सूचनांचे 


काटेकोरपणे पालन करावे:- 


१. उपरोक्त नमूद वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांना या आदेशाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 


०९/०८/२०२१ (म.नं.) पासून रकाना क्रमांक ३ मध्ये नमूद कार्यालयातून एकतर्फी कार्यमुक्त 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच HAA आदेश असून, संबंधित कार्यालयाने 
नव्याने आदेश काढण्याची आवश्‍यकता नाही. 


२. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी रकाना क्रमांक ४ मध्ये नमूद कार्यालयात तात्काळ रुजू 
होऊन तसा अहवाल संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्यामार्फत 
शासनाकडे विनाविलंब सादर करावा. बदली झालेले अधिकारी हे बदलीच्या ठिकाणी रुजू 
झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) 
नियम, १९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. बदली 
झालेल्या अधिकाऱ्यांना विनाविलंब रूजू करून घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रूजू करून न 
घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाधीन काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग 
उद्भवल्यास संबंधित कार्यालय प्रमुखास व आस्थापना अधिकाऱ्यास जबाबदार धरण्यात 
येईल. 

३. सदरहू आदेशान्वये पदस्थापना करण्यात येत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न 
झाल्यास अथवा बदली आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या गोपनीय 
अहवालात त्याची नोंद घेण्यात यावी. तसेच सदर कृती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक ३ (तीन) व नियम क्रमांक २३ चा भंग करणारी 
असल्यामुळे असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


४. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 
अधिकाऱ्यांचे दिनांक ०९/०८/२०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयाने 
काढावे. दिनांक १०/०८/२०२१ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपुर्वीच्या 
कार्यालयाकडून काढण्यात येऊ नये. सदर वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या कार्यालयात 
हजर झाल्यानंतर बदली नंतरच्या कार्यालयाने काढावे व तसा अहवाल शासनास सादर 
करावा. दिनांक १०/०८/२०२१ पासूनचे वेतन बदलीपुर्वी कार्यरत असलेल्या 
कार्यालयातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना व्यक्‍्तिठा: जबाबदार 
धरण्यात येईल, अशा सूचना भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील सर्व विभागप्रमुख व 
कार्यालय प्रमुखांना देण्यात येत आहेत. 


हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या संबंधित अधिकारी ते बदली झालेल्या 
कार्यालयात रूजू झाले आहेत किंवा कसे, याची माहिती तात्काळ शासनास सादर करण्याबाबत 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांना सूचित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.१०७/पापु-१५ 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०९११३९२१७०२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ganesh ... 
Nivrutti 


Pawar 


(गणेडा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व संबंधित वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 


१. मा.मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. अपर मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 
मुंबई 

४. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजीनगर, पुणे 

५. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नागपूर, अमरावती, 
औरंगाबाद,नाशिक, पुणे, कोकण. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित सर्व जिल्हे. 

७. निवडनस्ती कार्यासन, पापु-१५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


